रमणबाग प्रशालेच्या आठवणी 


न्यू इंग्लिश स्कूल रमणवाग प्रशालेत पाचवी ते अकरावी चे शिक्षण १९६१ ते १९६८ हया 
काळात झाले . चवथीपर्यंत मागच्या बाजूला असलेल्या नवीन मराठी शाळेमध्ये . त्या 
शाळेच्या प्रवेशद्ठारासमोरच रमणबाग शाळेचे मागचे फाटक होते . त्यातून चवथीतून 
पाचवीत गेलेल्या मुलांना रांग करून समारंभपूर्वक आणून रमणबागेत पाचवीच्या वर्गात 
नेउन बसवत असत . मुली अश्याच रांगेतून अहिल्या देवी शाळेत जात असत . अनेक 
वर्ष हे चालू होते . कृ. गो . लवळेकर सरांनी आम्हाला नवीन वर्गात नेऊन खाऊ देऊन 
स्वागत केल्याचे स्पष्ट आठवते आहे . आज ज्या जागी रंगमंच आहे त्या ठिकाणी वर्ग व 
मागे सभागृह होते . अकरावीचा निरोप समारंभ तिथे झाल्याचे आठवते . वार्षिक स्नेह 
संमेलनाला आजच्या ऑफिसच्या जागी मांडव घालून स्टेज उभारत . तिथे शिक्षकांची व 
विदयार्थ्याची स्वतंत्र नाटके होत . बराकी सारख्या जुनाट खोल्यांतून सातवी पर्यंतचे वर्ग 
होते . आठवी पासून नवीन इमारती मध्ये . त्याची मुले आतुरतेने वाट पहात असत . 
'अ' आणि 'व' तुकडया हुशार मुलांच्या . त्यांच्या विषयी थोडी असूया वाटे . 


मागच्या बाजूला भले मोठे पटांगण व त्याच्या भिंतीलगत ओळीनं बुचाची उंच झाडे . 
खाली लांब देठांच्या शुभ्र फुलांचा सडा पडे . त्यांचा वास अजून दरवळतो आहे . मेदानात 
खेळ व सामुदायिक कवायत होत असे . तिथून इमारतीच्या मागच्या बाजूला शिल्पातले 
संस्थापकांचे अर्ध पुतळे दिसत . पटांगणाच्या एका बाजूला व्यायाम शाळा तर विरूद्ध 
बाजूला मुख्याध्यापकांचा टुमदार बंगला . हया पटांगणात पानशेत धरण फुटीनंतर 
घुसलेल्या पाण्याचा लोंढा आजही डोळयांना दिसतो आहे . आई वडिलांनी कवरभर 
पाण्यातून मुलांना डोक्यावर बसवून नेल्याचे पण आठवत आहे . पुढे पूर ओसरला तेव्हां 
तळघरातल्या ग्रंथालयात चिखल झाला होता . तो उपसण्यात शिक्षक व विदयार्थी सगळेच 
सहभागी झाले होते . सहा महिने शाळा बंद होती . 


आमच्या वेळी श्री .प्र.शं .जोशी मुख्याध्यापक होते . अनेक शिक्षकांची नावे व चेहेरे 
आज वयाच्या सत्तरीत डोळयांसमोर दिसताहेत .के . द . अभ्यंकर, र . वि . पाटणकर 
शाळेचा नाटय व सांस्कृतिक विभाग सांभाळत . पाचवीत असताना माझा आवाज काहीसा 
बायकी होता . अजून फुटायचा होता . तो हेरून अभ्यंकर सरांनी मला रविवार सकाळ 
नाटयवाचन स्पर्धमध्ये पाच सहा वर्षे संधी दिली . स्त्री भुमिकेचे वाचन करण्याची . अनेक 


वर्षे मी वेयक्तिक वाचनात व आमच्या चमूने स्पर्धेत पहिला क्रमांक मिळवला होता . 
रेडियोवर मुलांच्या कार्यक्रमासाठी पण घेऊन जात . मी नाटकांत काम करत असे . गाणी 
पण म्हणत असे . १९६२ च्या चीन बरोबरच्या युद्धानंतर लता मंगेशकर हयांच्या 
आवाजातलं गाणं 'ए मेरे वतन के लोगो अफाट गाजलं होतं पण फार कुठं ऐकायला 
मिळत नव्हतं . १९६३ मध्ये त्याची ध्वनिमुद्रिका उपलब्ध झाली . ती ऐकवून अभ्यंकर 
सरांनी ते गाणं बसवून घेतलं . सुमारे वर्षभर मी रोज शाळा सुरू झाल्यावर प्रार्थना गीत 
म्हणून ते गात असे . रविंद्र नूलकर पेटी वाजवत असे . ते ध्वनिक्षेपकावरून ऐकविले जाई 
, शाळेबाहेर पण ऐकू जाई . पानशेतच्या पुरानंतर पुणे शहरात पाण्याची समस्या उभी 
राहिली . सार्वजनिक नळांवर पाण्यासाठी तंटे वाढले . त्यावर आधारित 'नळावरील 
भांडण' हे एक विनोदी गाणं माझ्या हाती आलं . त्याला चाल लावून ते गाणं मी अनेक 
वर्षे गात असे . आताही सोशल मिडियावर टाकले आहे . 


नाटय वाचन, अभिनय, वक्तृत्व स्पर्धा, गाणं हयात मी चमकत होतो खरा पण वजन 
वाढून लठ्ठ होत चाललो होतो . मेदान नकोसे वाटे . जरा धावलो की दमून जात असे . 
जाडया, हत्ती असं मुलं चिडवत . रामभाऊ लेले सर तर भर वर्गात 'अजगर अली' 
म्हणत . खूप वाईट वाटे पण राग येत नसे कुणाचाही . चित्रकलेचे ठाकूर सर बोलावून 
गाणं म्हणायला सांगत . कुणी विशेष पाहुणे आले की गाणं म्हणायला मुख्याध्यापक 
बोलावून घेत असत . मराठी विषय व निवंध लेखन फार आवडत असे . यशवंत लेले 
सर माझे उत्तर पत्रिकेतले निवंध वर्गासमोर वाचून दाखवायला सांगत . तेव्हां खूप आनंद 
होत असे . हरि विनायक वाडेकर सर, कुलकर्णी सर पण कौतुक करत . मराठीतच 
एस . एस .सी .ला सर्वात अधिक गुण मिळाले होते . विज्ञानात पदवी व संशोधन केले 
खरे, पण मराठीतून लिहायला मनापासून आवडते . 


शाळेत पुरूष शिक्षकच बहुसंख्येने होते . पेंडसे व गुप्ते बाई आठवतात . कोल्हटकर, 
कुभोजकर, आगाशे, सहलवाले आपटे, नंदर्गीकर, पोटभरे, नाईक, गोखले, व्यास, मराठे, 
दाबके, ऐगळीकर, देवधर, जोशी, आर . एस . पटवर्धन हयांचे चेहेरे व लकबी, मुलांनी 
त्यांची ठेवलेली टोपण नावं आठवतात . त्यांनी केलेले संस्कार व शिक्षण आजही उपयोगी 
पडते आहे . जीवनाला उपयोगी पडेल ते खरे शिक्षण व जिथं ते मिळतं ते खरं 'जीवन 
शिक्षण मंदिर' . रमणवाग प्रशालेत ते सहज झाले . सुटीत छंद वर्ग चालत . टेलिव्हिजन 
चे प्रात्यक्षिक झाल्याचे आठवते . एस . एस .सी . बोर्डात चमकणारी मुलं हया शाळेनं 


क्वचितच घडवली . पण समाजाच्या सर्व क्षेत्रात न्यू इंग्लिश स्कूल रमण बागेत घडलेली 
मुलं आहेत . त्यातल्या काहींचा उल्लेख करून व शाळेप्रती कृतज्ञता व्यक्त करून ही 
शव्दांजली अर्पण करतो . 


माझ्या बॅचचे व थोडे मागचे पुढचे (१९६८) सहाध्यायी 


राजकारण प्रकाश जावडेकर, गिरीश बापट, अंकुश काकडे, दीपक टिळक, पत्रकारिता 
8 सुकृत खांडेकर, सुरेशचंद्र पाध्ये, कला रविंद्र व अरूण नूलकर, नाटककार सतीश 
आळेकर, रेडियो निवेदक व निर्माता£ राजेंद्र पाटणकर, गायक रविंद्र साठे, वैद्यक 
डॉ . आनंद केच, डॉ . नंदकुमार वेके इ. 

डॉ . सुरेश चांदवणकर, मुंबई 

२८ जानेवारी २0२२ 


